महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र १३२४/प्र.क्र.८८/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :१. शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. असप १२२१/प्र.क्र.६२/का.१४, दि.३१.०५.२०२१. 


२. शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. असप १२२१/प्र.क्र.६२/का.१४, दि.२९.१२.२०२१. 
३. शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. असप १२२१/प्र.क्र.६२/का.१४, दि.१४.१२.२०२२. 
४. शासन आदेश , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. उसप्र १३२३/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ (का.१४), 


दि.०१.१२.२०२३. 


आदेडा 


श्री. संजय हश. आघाव, अवर सचिव, नियोजन विभाग हे दि.०९.०७.२०२४ पासून 


मा.केंद्रिय राज्यमंत्री (युवा कार्यक्रम व क्रिडा), भारत सरकार, नवी दिल्ली या कार्यालयात अतिरिक्‍त 
खाजगी सचिव या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 


२. 


यापूर्वी श्री.आघाव यांना संदर्भ १ येथील आदेशान्वये, अवर सचिव पदावर पदोन्नतीने केंद्रिय 


शिक्षण राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयात, अतिरिक्‍त खाजगी सचिव या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात 


आली. 


त्यानंतर संदर्भ क्र.२ ते ४ येथील आदेशांन्वये श्री.आघाव यांना सदर प्रतिनियुक्‍तीच्या 


पदावर मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदर मुदतवाढ दि.३०.११.२०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


य. 


आता, या आदेशान्वये श्री. आघाव यांच्या मा.केंद्रिय राज्यमंत्री (युवा कार्यक्रम व क्रीडा) 


यांच्या कार्यालयातील अतिरिक्‍त खाजगी सचिव या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०९.०७.२०२४ 
पासून केंद्रिय मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असेपर्यंत (On co-terminus basis) मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


6. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०४१७२१५४९४०७ हा आहे. सदर 
seat डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 


Date: 2024.09.04 17:22:13 +05'30' 
(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स./प्र.स., नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव, मा.केंद्रिय राज्यमंत्री (युवा कार्यक्रम व क्रीडा), भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालय. 
श्री. संजय शह. आघाव, अवर सचिव तथा अतिरिक्‍त खाजगी सचिव, मा.केंद्रिय राज्यमंत्री (युवा 
कार्यक्रम व क्रीडा), भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

निवडनस्ती प्रजञा-१. 


